सन २००८ मधील जाहिरातीच्या खर्चाच्या प्रलंबित 
दाव्यांचे देयके अदा करण्याकरीता सन २०१४-१५ या 
वित्तीय वर्षामध्ये रुपये २८,०००/- इतक्या रक्कमेच्या 
प्रदानास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. १०८/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०१५. 

वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१०८/तुरुंग-२ दिनांक ६.५.२०१४. 
शासन शुद्धीपत्रक : 

शुध्दिपत्रक :- उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. १ मधील लेखाशीर्ष “ मागणी 
क्र.बी-५, २०५६ तुरुंग (योजनेतर), (००) (०३) इतर तुरुंग, कार्यालयीन खर्च (२०५६००५३) ” ऐवजी “मागणी क्र. 
बी-५, २०५६ तुरुंग (00) 009 संचाळन व प्रशासन (००) (09) कारागृह PUTA (२०५६००२६), (१३) 
कार्यालयीन खर्च ” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१५०२१२१६५२२२१३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


च Ishwar Giri 
av | N fa DN: CN = Ravindra Ishwar Giri, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 
=" Government Of Maharashtra, OU 


| S h Wa [ (- | [ | = Section Officer 


Date: 2015.02.16 13:14:55 +05'30' 


(र.ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन MEAT क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र.१०८/ तुरुंग-२ 


३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

६. कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 

७. कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


